आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी येणाऱ्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास yam 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०१७/प्र.क्र.११/राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०१ एप्रिळ, २०१७. 


वाचा :- आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, म.रा. मुंबई यांचे पत्र क्र. बीएलडी-२०१६/ नूतनीकरण/ १०/ सहा, 
दि. २८.११.२०१६. 


शासन निर्णय :- 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचे नुतनीकरण करण्याच्या कामासाठी येणाऱ्या 
रु.२,७४,७०,९००/- (रूपये दोन कोटी चौऱ्याहत्तर लक्ष सत्तर हजार Asal फक्त) (सेवा कराच्या तरतूदीसह) 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ नुसार दिलेल्या 
सहमतीस व खालील अटींच्या अधीन राहून, शासनाची प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) देण्यात 
येत आहे. 
१. प्रशासकीय मान्यता देण्यापुर्वी अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, मुंबई तसेच उपभोक्ता विभागाच्याकडून 
साक्षांकित करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 
२. सदरची इमारत ही ऐतिहासीक इमारत असल्याने काम करताना इमारतीस धोका होणार नाही याची विठोष 
काळजी घेण्यात यावी. 
३. सदर कामाकरीता लागणारा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून भागवावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/ प्र.क्र. ३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, 
दि. १७ Ute, २०१५ नुसार, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अ.क्र. १ अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३९/ इमा-२, 
दि. ०८.०३.२०१७ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०४०११३२३३७५३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


hh DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 

| | Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f034598ccObc85 
11f0527da968636a6b9d9e 1 0f0, 


serialNumber=5603a7 2ffdb 1 ef7b928b7c0a64 1 bd1c8ef 


4b36aa6a8fd21a8627 1888a24f9803, cn=Dilip J 
Shedmekhe 


Date: 2017.04.01 13:25:36 +05'30' 


(दि. ज. शोडमेखे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (अर्थ-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
६. निवडनस्ती-राउश्यु १. 


शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०१७/प्र.क्र.११/राऊशु-१, दिनांक : ०१९ एप्रिळ, २०१७ सोबतचे 
प्रपत्र-अ 
Name of Wrok:- Renovation and Up gradation of Commissioner Staff office of State 


Excise on 2" floor of Old Custom House Building, Mumbai. 


Sr.No. | Name of Work Total Cost 

1 Renovation and Up gradation of Commissioner Staff | 1,10,12,194.00 
office of State Excise on 2™ floor of Old Custom House 
Building, Mumbai... Constructing meeting 

2 Renovation and Up gradation of Commissioner Staff | 37,66,859.00 
office of State Excise on 2™ floor of Old Custom House 


Building, Mumbai... Constructing Cabin 


3 Renovation and Up gradation of Commissioner Staff | 4,16,175.00 
office of State Excise on 2" floor of Old Custom House 
Building, Mumbai.... Steno Chamber 

4 Renovation and Up gradation of Commissioner Staff | 53,31,091.00 
office of State Excise on 2™ floor of Old Custom House 
Building, Mumbai... Dispatch Section and A.O.office 
(1* floor) 

5 Renovation and Up gradation of Commissioner Staff | 25,12,433.00 
office of State Excise on 2" floor of Old Custom House 


Building, Mumbai.... Seating arrenment for staff 
हिं Renovation and Up gradation of Commissioner Staff | 25,49,741.00 
office of State Excise on 2 floor of Old Custom House 
Building, Mumbai.... Staff office of Directror Flying 
Squad 

7 Renovation and Up gradation of Commissioner Staff | 15,95,485.00 
office of State Excise on 2 floor of Old Custom House 


Building, Mumbai.... Renovation of Passage 


7 Renovation and Up gradation of Commissioner Staff | 2,86,922.00 
office of State Excise on 2" floor of Old Custom House 
Building, Mumbai... Making addition and alternation in 
PA & Staff area by rearranging of PA and staff and 
ceating waiting area for visitors and providing fire 
fighting arrangement to entire office 


Total | 2,74,70,900.00 


